RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक १७ ] 


सोमवार , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १३ मार्च २०१५ . 


१ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि-२०१२/ ( ५ ९ /१२) मशि- १.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि याबाबतीत असलेले सर्वविद्यमान नियम, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे 

महाराष्ट्र 
शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय संस्था, शासकीय 
विज्ञान संस्था , शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था , सिडनहॅम व्यवस्थापनीय व संशोधन आणि उद्योजकीय शिक्षण संस्था आणि शासकीय 
शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय यामधील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट - अ संवर्गातील आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामधील सामान्य राज्य सेवा, 
गट- अ ( विधि ) या संवर्गातील सहायक प्राध्यापक , महाविद्यालयीन ग्रंथपाल व महाविद्यालयीन शारीरिक शिक्षण संचालक या पदांचे सेवा प्रवेशाचे 
विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांना , शासकीय कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालये, शासकीय संस्था, शासकीय विज्ञान संस्था, शासकीय न्यायसहाय्यक 
विज्ञान संस्था, सिडनहॅम व्यवस्थापनीय व संशोधन आणि उद्योजकीय शिक्षण संस्था , शासकीय शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय यामधील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा, गट- अ संवर्गातील आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामधील सामान्य राज्य सेवा, गट - अ (विधि ) संवर्गातील सहायक प्राध्यापक , 
महाविद्यालयीन ग्रंथपाल व महाविद्यालयीन शारीरिक शिक्षण संचालक पदाचे ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१५ असे संबोधण्यात यावे. 

२ . या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर 
( अ ) “ अ.भा.तं.शि.प. ” याचा अर्थ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद असा आहे 
( ब ) “ आयोग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असा आहे ; 
( क ) “विभाग ” याचा अर्थ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग असा आहे 
( ड ) “ शासन ” याचा महाराष्ट्र शासन असा आहे 
( इ) “ रा.अ.शि.प. ” याचा अर्थ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद असा आहे ; 
( ई) “वि.अ.आ. ” याचा अर्थविद्यापीठ अनुदान आयोग असा आहे. 


.. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ४४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९३७ 


३. शासकीय कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय , शासकीय संस्था , शासकीय विज्ञान संस्था, शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान 
संस्था, सिडनहॅम व्यवस्थापनीय व संशोधन आणि उद्योजकीय शिक्षण संस्था, आणि शासकीय शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय यामधील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा, गट- अ संवर्गातील आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामधील सामान्य राज्य सेवा , गट - अ (विधि) या संवर्गातील सहायक प्राध्यापक या 
पदावरील नियुक्ती खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल , 

( अ ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा अधिक नाही : 

परंतु , अगोदरपासून शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षापर्यंत 
शिथिलक्षम राहील. 

( ब) जे सहायक प्राध्यापक या पदासाठी यथास्थिती विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद किंवा राष्ट्रीय 
अध्यापन शिक्षण परिषद यांनी वेळोवेळी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता आणि अध्यापन व संशोधनातील अनुभव धारण केला 

असून 

आणि 
पात्रतेबाबतच्या इतर शर्ती पूर्ण करीत आहेत . 


शासकीय कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय संस्था, शासकीय विज्ञान संस्था, शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान 
संस्था, सिडनहॅम व्यवस्थापनीय व संशोधन आणि उद्योजकीय शिक्षण संस्था, आणि शासकीय शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयामधील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा, गट - अ संवर्गातील आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामधील सामान्य राज्य सेवा, गट - अ (विधि ) या संवर्गातील महाविद्यालयीन ग्रंथपाल या 
पदावरील नियुक्ती खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल, 

( अ ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा अधिक नाही : 

परंतु, अगोदरपासून शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत 
शिथिलक्षम राहील. 

( ब ) जे महाविद्यालयीन ग्रंथपाल या पदासाठी यथास्थिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता आणि 
अध्यापन व संशोधनातील 

अनुभव धारण केला 

असून पात्रतेबाबतच्या 

इतर शर्ती पूर्ण करीत आहेत . 


. 


५ . शासकीय कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय , शासकीय संस्था , शासकीय विज्ञान संस्था, शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान 
संस्था, सिडनहॅम व्यवस्थापनीय व संशोधन आणि उद्योजकीय शिक्षण संस्था, आणि शासकीय शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयामधील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा, गट- अ संवर्गातील आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामधील सामान्य राज्य सेवा, गट - अ (विधि) या संवर्गातील महाविद्यालयीन शारीरिक 
शिक्षण संचालक या पदावरील नियुक्ती खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल , 

( अ ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा अधिक नाही : 

परंतु , अगोदरपासून शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत 
शिथिलक्षम राहील . 

( ब ) जे महाविद्यालयीन शारीरिक शिक्षण संचालक या पदासाठी यथास्थिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी विहित केलेली 
शैक्षणिक अर्हता आणि अध्यापन व संशोधनातील अनुभव धारण केला असून पात्रतेबाबतच्या इतर शर्ती पूर्ण करीत आहेत . 

६ . नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर उमेदवाराची नियुक्ती करताना यथास्थिती वि.अ.आ. किंवा रा.अ.शि.प. किंवा 
अ.भा.तं.शि.प. यांनी या पदांचे पदनाम, नियुक्तीचे मार्ग, नियुक्तीचे प्रमाण याबाबत वेळोवेळी विहित केलेले निकष लागू राहतील. 

नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती एक वर्ष कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन राहील. परिवीक्षा 
कालावधी कमाल एक वर्षापर्यंत वाढविता येईल . या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक 
राहील. त्याने / तिने परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण न केल्यास किंवा तो / ती सदर पदासाठी योग्य नसल्याचे आढळून आल्यास त्या व्यक्तीची 
सेवा समाप्त करण्यास पात्र राहील . 


७ . 


८ . 


नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्ती केलेल्या व्यक्तीने ,हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या 
नसतीलकिंवा सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


३ 


९ . नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे म्हणजेच मराठी भाषा 
लिहिता, वाचता आणि अस्खलितपणे बोलता येणे आवश्यक राहील . 


१० . नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने 
वेळोवेळी विहित केलेले “ संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 


११. नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस आवश्यकतेनुसार वसतिगृह अधीक्षक (रेक्टर / वॉर्डन ) या 
पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीसाठी काम करणे आवश्यक राहील . 


१२ . 


नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेली व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीस पात्र राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सिद्धार्थ खरात , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - ४४-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १९ ३७ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated the 13th March 2015 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. SPN . 2012/(59/12 ) CE - 1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India and in supersession of all the existing rules , orders or instruments 
made in this behalf , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following 
rules , regulating recruitment to the posts of the Assistant Professor , College Librarian and 
College Director of Physical Education , Maharashtra Education Service , Group - A in the 
Government College of Arts , Commerce and Science , Government Institute , Government 
Institute of Science , Government Institute of Forensic Science , Sydenham Institute of 
Management Studies and Research and Entrepreneurship Education and Government College 
of Education and in the Government College of Law , General State Service , Group -A , (Law ) 
under the Higher and Technical Education Department of the Government of Maharashtra , 
namely : 

1. These rules may be called the Assistant Professor , College Librarian and College Director 
of Physical Education , Maharashtra Education Service , Group - A in the Government College of 
Arts , Commerce and Science , Government Institute , Government Institute of Science , 
Government Institute of Forensic Science , Sydenham Institute of Management Studies and 
Research and Entrepreneurship Education and Government College of Education and in the 
Government College of Law General State Service , Group- A , (Law ) (recruitment ) rules, 2015 . 
2. In these rules, unless the context requires otherwise , 

( a ) “ AICTE ” means All India Council of Technical Education ; 
(6 ) “ Commission ” means Maharashtra Public Service Commission ; 
(c ) “ Department” means the Department of Higher and Technical Education ; 
( d ) “ Government” means the Government of Maharashtra ; 
(e ) “NCTE " means National Council for Teacher Education ; 

(f) “UGC ” means University Grants Commission . 
3. Appointment to the post of the Assistant Professor of Government College of Arts , 
Commerce & Science , Government Institute , Government Institute of Science , Government 
Institute of Forensic Science , Sydenham Institute of Management Studies and Research & 
Entrepreneurship Education & Government College of Education & Government College of 
Law shall be made by nomination , from amongst the following candidates who, 

( a ) are not more than thirty -three years of age : 

Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
already working in the Government service ; 

(6 ) possess educational qualifications and experience in teaching and research and 
fulfills other conditions of eligibility for the post of Assistant Professor as prescribed by 
the U.G.C. or A.I.C.T.E. or N.C.T.E., as the case may be , from time to time. 

4. Appointment to the post of the College Librarian of Government College of Arts , 
Commerce & Science , Government Institute , Government Institute of Science , Government 
Institute of Forensic Science , Sydenham Institute of Management Studies and Research & 
Entrepreneurship Education & Government College of Education & Government College of 
Law shall be made by nomination , from amongst the following candidates who , 

( a ) are not more than thirty -three years of age : 
Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in 

of 
candidates already working in the Government Service ; 


case 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च २३, २०१५ / चैत्र २, शके १ ९ ३७ 


5 


(6 ) possess educational qualifications and experience in teaching and research and 
fulfills other conditions of eligibility for the post of ‘College Librarian as prescribed by the 
U.G.C. 

Appointment to the post of the College Director of Physical Education of Government 
College of Arts , Commerce & Science , Government Institute , Government Institute of Science , 
Government Institute of Forensic Science , Sydenham Institute of Management Studies and 
Research & Entrepreneurship Education & Government College of Education & Government 
College of Law shall be made by nomination , from amongst the following candidates who, 

(a ) are not more than thirty -three years of age : 

Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
already working in the Government Service ; 

(b ) possess educational qualifications and experience in teaching and research and 
fulfills other conditions of eligibility for the post of College Director of Physical Education 
as prescribed by the U.G.C. 

6. While making appointments to the post mentioned in rules 3 , 4 and 5 criteria prescribed 
by the UGC or AICTE or NCTE as the case may be from time to time regarding designation , 
mode of recruitment, ratio for appointment to the said posts shall apply . 

7. A person appointed to the post mentioned in rules 3, 4 and 5 by omination shall be on 
probation for a period of one year. Probation period may be extended maximum upto one year. 
He She shall be required to complete the probation period successfully . If he/ she does not 
complete the probation period successfully or is not found suitable for the post then his/her 
service shall be liable to be terminated . 

8. A person appointed to the post mentioned in rules 3, 4 and 5 shall be required to pass 
the examinations in Hindi and Marathi languages according to the rules made in that behalf, 
unless he has already passed , or has been exempted from passing those examinations. 

9. A person appointed to the post mentioned in rules 3, 4 and 5 should possess adequate 
knowledge of Marathi so as to enable to read, write and speak the language fluently . 

10. A person appointed to the post mentioned in rules 3 , 4 and 5 should possess a 
“ Certificate in Computer Operation ” prescribed by the Directorate of Information and 
Technology , Government of Maharashtra, from time to time. 

11. A person appointed to the post mentioned in rules 3 , 4 and 5 shall be liable to work 
as Rector or Warden of the Government Hostel for a period of not less than 3 years as per 
requirement. 

12. A person appointed to the post mentioned rules 3 , 4 and 5 shall liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SIDDHARTH KHARAT, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


